राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०२०-२१ या वर्षासाठी शासन अनुदानीत 
रासेयो विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र.५७/२०/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा : 
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री 
भवन, नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र क्र.9-२००११/१/२०२०-॥६७5, दिनांक २३ 
एप्रिल, २०२०. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेंतर्गत नियमित कार्यक्रम 


आणि fears शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे विद्यार्थी 


संख्या मंजूर करण्यात येते. सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता संदर्भाधिन पत्रान्वये केंद्र शासनाने 


रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी ११.८ टक्के, अनुसूचित 


जमातीसाठी ९.४ टक्के व इतरांसाठी ७८.८ टक्के अझ्ाप्रमाणे विभागणी करुन, अनुसूचित 


जातीसाठी ३८,६७०, अनुसुचित जमातीसाठी ३०,८०० व इतरांसाठी २,५८,२३० याप्रमाणे प्रवर्ग 


विभागणी करुन, एकूण नियमित कार्यक्रमासाठी ३,२७,७०० आणि विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी 


१,६३,८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर केली असून, त्याचे 


विद्यापीठ/संस्थानिहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०२०-२१ च्या मंजूर 


तरतूदीनुसार नियमित कार्यक्रमासाठी ३,२७,७०० आणि विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी १,६३,८५० 


अशी विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, ती विद्यापीठ/संस्थानिहाय पुढील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र.५७/२०/साशि-७ 


विद्यापीठ, सोलापूर 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
अ. स्वयंसेवक सं शिबिर 
डस विद्यापीठाचे नाव स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय oe 
क्र स्वयंसेवक 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 
a lal, Pe ४७,७५० | ५,३०८ | ३,९६२ | ३८,४८० | २३,८७५ 
द्यापीठ, पु 
२ । मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 000 il) SENG oes १ - | OSS 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
३ | मराठवाडा विद्यापीठ, तन | Be |. टकती) हिर “रर 
औरंगाबाद 
संचालक, (माध्यमिक व 
४ ne य ३३,८०० ३,९८८ ३,१८२ २६,६३० १६,९०० 
संचालनालय, पु 
(+ २ स्तर) 
राष्ट्रसंत तुकडोजी 
५ | महाराज नागपूर २६,८०० ४,५३० २,८७४ १९,३९६ १३,४०० 
विद्यापीठ, नागपूर 
द ua ap क २५,१५० | ३,०६६ २,३५४ १९,७३० । १२,५७५ 
द्यापीठ, अमराव 
(9 eae २४,४०० २,८८० १,२३६ २०,२८४ १२,२०० 
कोल 
कवयित्री बहिणाबाई 
८ | चौधरी उत्तर महाराष्ट्र १५,००० | १,८६८ ३,४१४ ९,७१८ ७,५०० 
विद्यापीठ, जळगाव 
स्वामी रामानंद तीर्थ 
९ | मराठवाडा विद्यापीठ, 44,000 | 49,1990 १,५७० ११,६६० | ७,५०० 
नांदेड 
क S.N.D.T. महिला re rt as १ ९ 
विद्यापीठ, मुंबई र * * न 
संचालक, व्यवसाय 
* शिक्षण व प्रशिक्षण ९,००० १,०६२ १,००६ ६,९३२ ४,५०० 
संचाळनालय, मुंबई 
पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी 
१२ | होळकर सोलापूर ९,२०० | १,०८६ शे निर, , "28008 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र.५७/२०/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
अ. वेदांती त सोद स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
र एकूण ।अनु.जाती अनु.जमाती । इतर स्वयंसेवक 
कू « « संख्या 
गोंडवाना विद्यापीठ, 
१२३ गडचिरोली ९,००० १,०६० २,०२० ५,९२० ४,५०० 
gy | महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान दह ४६४ ८४४ ७,६९२ | ४,५०० 
विद्यापीठ, नाशिक 
महात्मा फुले कृषि 
as विद्यापीठ राहूरी ३,८०० ४४८ २३५८ २,९९४ १,९०० 
वसंतराव नाईक 
१६ | मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, | २,८०० ३३२ २०० २,२६८ १,४०० 
परभणी 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 
bi विद्यापीठ, अकोला र oP — i ees 
भारती विद्यापीठ 
ne विश्वविद्यालय, पुणे ह वर ae as ee 
यडावंतराव चव्हाण 
१९ | महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, १,५०० १९० २५८ १,०५२ ७५० 
नाशिक 
डॉ.बाळासाहेब सावंत 
२० | कोकण कृषी विद्यापीठ, १,२०० १४२ १३२ ९२६ ६०० 
दापोली 
महाराष्ट्र Wal व मत्स्य 
२) | विज्ञान विद्यापीठ नागपूर aa a a as a 
हि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर १,७५० २०८ १६२ १,३८० ८७५ 
तंत्रशास्र विद्यापीठ, लोणेरे 
जर संचालक, तंत्र शिक्षण 300 ३४ २९ २३७ ततर 
संचाळनालय, मुंबई 
कवी कुलगुरु कालिदास 
२४ | संस्कृत विश्वविद्यालय, ace ४६ ३२ ४२२ २५० 
रामटेक 
महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय 
प हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा ak हड = = 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र.५७/२०/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम fears 
a स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
क्र विद्यापीठाचे नाव स्वयंसेवक 
एकूण ।अनु.जाती अनु.जमाती । इतर संख्या 
उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा 
२६ | संस्थान (अभिमत २०० २४ १८ १५८ १०० 
विद्यापीठ), पुणे 
गोखले राज्यशास्त्र आणि 
२७ | अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत | % 8 os a 
विद्यापीठ), पुणे 
एकूण | ३,२७,७०० | ३८,६७० ३०,८०० | २,५८,२३० | १,६३,८५० 


विद्यापीठ/संस्थांनी शासनाने त्यांना वरीलप्रमाणे रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय, 
प्रवर्गनिहाय मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या, या योजनेखाली नोंदवून 
घेवू नये. तसेच सन २०२०-२१ या वर्षासाठी प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येनुसार विद्यापीठे/संस्थांनी 
संबंधितांना वाटप करण्यात यावेत. 
विद्यापीठ/संस्थानी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे, त्यांना संलग्न असलेल्या सर्व 
महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करावे व त्याची प्रत शासनास पाठवावी. विद्यापीठांनी 
प्रत्यक्षात नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या शासनाला दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत कळवावी. 
या आदेशानुसार मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येकरेता सन २०२०-२१ चा अनुदानाचा 
प्रथम हप्ता लवकरच मंजूर करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२०१२५५२५९९०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


nsraj 


Digitally signed by Salunkhe Atul Hansraj 
| k h A | DN: c=IN, 0=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 
a U Nn 1 e U Education, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b264114e5f2ab2d209a59196e3eb37b12d34901b45 1d626c6 
1cd53a462c38f25, 


1 serialNumber=6d891625fcc94630c100902f1 322ae39cead880799263a 
a Nn S laj 1a29663e91 04afe30b, cn=Salunkhe Atul Hansraj 


Date: 2020.10.20 12:58:57 +05'30' 


(डॉ. अतुल हंसराज साळुंके) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी. 
प्रत, 


१. उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, 
शास्त्री भवन, नवी दिल्ली, 
२. क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, विभागीय केंद्र, पुणे, 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२०/प्र.क्र.५७/२०/साशि-७ 


. कुलसचिव, सर्व विद्यापीठे, 

४. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे, 

५. संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे (+2 स्तर), 
६. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

७. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

८. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 

९. नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१०.वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

११.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई, 

१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवडनस्ती, साशि-७. 


AN 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


